महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ ( शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) या संवर्गातील वरिष्ठ अधिव्याख्याता या 
पदावरील १ अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४२१/प्र.क्र. १४६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ जून, २०२२ 


वाचा :- १. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र. ससेप्र-४४१६/ प्र.क्र.३०१/१६/ प्रशा-२, दिनांक २७.०३.२०१७ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ,दिनांक २९.०२.२०१६. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग STFA. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ,दिनांक २२.०६.२०२१ 
४. आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र-. आशिका/ परि.का./२१/आस्था-अ/१०५/२५७२ 
दिनांक ३०.०६.२०२१ 
५. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र पकास-२४२१/प्र.क्र. १४६/प्रश्ञा-२, दिनांक ३०.०९.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक २७.०३.२०१७, रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सरळसेवेने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-अ संवर्गात वरिष्ठ अधिव्याख्याता 
या पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. मूळ अर्ज 
क्र.१२०९/२०१६ मध्ये श्री सायगुंडे यांची भ.ज.(क) यांची खुल्या प्रवर्गातून झालेल्या शिफारश्ीवर 
घेतलेल्या आक्षेपाच्या अनुषंगाने त्यांच्यानंतर भ.ज.(क) प्रवर्गातून शिफारस प्रात्र ठरलेले श्री. अमोल 
ज्ञानु डोंबाळे यांचा परिविक्षाधीन कालावधी वाचा येथे नमूद दिनांक ३०.९.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये वाढविण्यात आला आहे. 
२. प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने विभागाच्या धारणेनुसार श्री. अमोल डोंबाळे यांची सेवा 
समाप्त करुन, श्री. विजयकुमार सोपानराव सायगुंडे यांना भ.ज.(क) प्रवर्गातून नियुक्‍ती देणे योग्य 
ठरेल किंवा कसे याबाबत सामान्य प्रशासन विभागास अभिप्राय देण्याची विनंती करण्यात आली 
असता, सामान्य प्रशासन विभागाने “महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अभिप्राय पाहता, श्री. विजयकुमार 
सोपानराव सायगुंडे यांना भ.ज.(क) प्रवर्गात समायोजना करुन त्यांच्या जागी प्रतिक्षा यादीतील खुल्या 
पात्र उमेदवाराची नेमणूक करण्यात यावी व श्री. अमोल डोंबळे ( भ.ज.(क) यांना अतिरिक्‍त पदावर 
सामावून घेण्यात यावे व भविष्यात मागणीपत्रात भ.ज.(क) जागेचे आरक्षण समायोजित करणे उचित 
ठरेल.” असे अभिप्राय दिले आहेत. सदरची वस्तुस्थिती मूळ अर्ज क्र.१२०९/२०१६ च्या अनुषंगाने मा. 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांच्या समक्ष सादर करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र. १४६/प्रश्ञा-२ 


३. उक्त वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने श्री. अमोल ज्ञानु डोंबाळे हे मूळ अर्ज क्र.१२०९/२०१६ मध्ये 
प्रत्यक्ष प्रतिवादी नसल्यामुळे यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुषंगाने शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय : 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, 
उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक २७.०३.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-अ संवर्गात वरिष्ठ अधिव्याख्याता या पदावर कार्यरत श्री अमोल 
ज्ञानु डोंबळे, यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी 
पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन 


मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
अ. | अधिकाऱ्यां । शासन सेवेत | शासन सेवेत | रकाना ४ मधील | परिविक्षा । रकाना ६ परिविक्षाधीन 
क्र. | चे नांव नियुक्तीच्या |। प्रथम रुजू | दिनांकानुसार । कालावधीत | मधील कालावधी 
आदेझाचा झाल्याचा । परिविक्षाधीन । घेतलेल्या | कारणांमुळे । समाधानकार 
दिनांक दिनांक कालावधी पूर्ण । एकूण वाढलेला क पूर्ण 
होण्याचा अजिंत/परि | परिविक्षाधीन | केल्यामुळे 
दिनांक वर्तीत रजा | कालावधी पूर्ण । शासन सेवा 
इ. एकूण । होण्याचा ज्या 
कालावधी | दिनांक दिनांकापासून 
पुढे चालु 
ठेवावयाची 
आहे तो 
दिनांक. 
१ २ ३ 8 दु & 9 ८ 
१. | श्रीअमोळ | aera 98.03.2099] १८.०३.२०१९ | निरंक 94.03.2092 । 98.03.2098 
ज्ञानु Stared | क्री.वि. शा.नि. 
क्र.ससेप्र- 
४४१६/ 
प्र.क्र.3०१/१६ 
/ प्रशा-२, 
दिनांक 
२७.०३.२०१७ 


२. परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच 


संबंधितांच्या सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र. १४६/प्रश्ञा-२ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०६१४११४२२६२३२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 
DEEPAKVIUAY: (2001010. 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 


SHELAR TN een 
(दीपक 29) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


AD 


) 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

) सर्व शिक्षण संचालक 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
) 

) 

) 

) 


AN 


०८ 


ल 


प्राचार्य, सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी ( आयुक्त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती 


पु 


£33) 


9 
८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


